मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.-६६(भाग-२)/परि-३ (८) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ५ सप्टेंबर, २०११ 

वाचा - शासन आदेश क्रमांक एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ दिनांक ३१ मे, २०११ 
शासन आदेश :- श्री.प्रविण कपोरिया, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भाधीन 
आदेशान्वये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर 
बदलीच्या आदेशात अंशत: बदल करून त्यांची पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदिया 


येथील श्री. प्र.शा.खैरकर, मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या बदलीने रिक्‍त झालेल्या पदावर करण्यात येत 


आहे. 


2. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.प्रविण कपोरिया, मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.प्रविण कपोरिया, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 


त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकार्‍यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कारभार 


स्विकारावा. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
aoe 
( अ. at गांगुड ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, नागपूर. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती/उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदिया. 
श्री.प्रविण कपोरिया, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती. 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, गोंदिया 

निवड नस्ती (परि-२) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६(भाग-२)/परि-३ (७) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ५ सप्टेंबर, २०११ 


वाचा - शासन आदेश क्रमांक एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ दिनांक ३१ मे, २०१९ 


शासन आदेश :- श्री.व्ही.जे.शेंडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भाधीन आदेशान्वये 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाशिम येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर बदलीच्या आदेशात 
अंशत: बदल करून त्यांची पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वर्धा येथील श्री. देशपांडे. 


मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


2. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.व्ही.जे.शेंडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांना तात्काळ 
कार्यमुक्‍त करावे. श्री.व्ही.जे.शेंडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार त्यांच्या 


कार्यालयातील अन्य अधिकार्‍यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कारभार स्विकारावा. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


म र = 
( अ. धों. गांगुर्डे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, नागपूर. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाशिम/उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वर्धा. 
श्री.व्ही.जे.शेंडे, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वाशिम. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालय, वर्धा. 
निवड निस्ती (परि-३) 


